डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय रोपवाटीकांचे 
आधुनिकीकरण व बळकटीकरण (२४०६ ८६१३) या 
राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत अनुदान वितरण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.५५/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३. 


वाचा:- 

१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ 

२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 

क्रमांक कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.६२/२५३/२०२२-२३, दि.०४.०८.२०२२ 

३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), पुणे यांचे क्रमांक कक्ष-१/योजना/ प्र.क्र.१८/ 
चाबा/ ५४६/२०२२-२३, दि. २७.०७.२०२२ 
महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. साववि-२०२२/प्र.क्र.५५/फ-११, दि. १७.०८.२०२२ 
महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. साववि-२०२२/प्र.क्र.५५/फ-११, दि. १२.१०.२०२२ 
महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. साववि-२०२२/प्र.क्र.५५/फ-११, दि. २९.१२.२०२२ 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०८.०२.२०२३. 

८) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 

क्रमांक कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.६२/७८१/२०२२-२३, दि. २७.०२.२०२३. 

९) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. साववि-२०२२/प्र.क्र.4५/फ-११, दि. ०८.०३.२०२३. 

qo) महसूल व वन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. साववि-२०२२/प्र.क्र.५५/फ-११, दि. ०९.०३.२०२३. 

११) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क.४३/अर्थ-३, दि. १६.०३.२०२३. 
य़स्तावना :- 

सामाजिक वनीकरणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन वृक्ष लागवड व संवर्धन करण्याकरिता सामाजिक 

वनीकरणांतर्गत “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय रोपवाटीकांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण 
(२४०६ ८६१३)” या योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ करिता ५०- इतर खर्च या उदिष्टांतर्गत अर्थसंकल्पीत, 
सुधारित अंदाज तसेच वितरीत करण्यात आलेल्या निधी बाबतचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे:- 


(रुपये लाखात) 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय रोपवाटीकांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण 
उद्दिष्ट अर्थसंकल्पीय । सुधारित अंदाज संदर्भ सुधारित अंदाजाच्या 
अंदाज क्र.२, ३ व८ येथील 'मर्यादेते वितरीत 
शा. नि. अन्वये करावयास शिल्लक 

वितरीत निधी निधी 
कक लत २ ३ 1 छी ५ 
५०- इतर खर्च २०००.०० 2000,00 १४००,०० ६००.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.५५/फ-११ 


०२. उपरोक्त तक्त्यात नमूद केल्यानुसार सदर योजनेंतर्गत सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत स्तंभ क्र. ५ 
मध्ये नमूद केल्यानुसार उपलब्ध असलेला रु. ६००.०० लक्ष निधी (रु. सहा कोटी मात्र) वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर झासकीय रोपवाटीकांचे 
आधुनिकीकरण व बळकटीकरण (२४०६ ८६१३)” या योजनेंतर्गत ५०- इतर खर्च या उदिष्टांतर्गत निश्चित 
करण्यात आलेल्या सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार निधी वितरीत व खर्च 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


रुपये लाखात 
योजनेचे नाव उद्दिष्ट । अर्थसंकल्पीय | सुधारित अंदाज | संदर्भ सुधारित अंदाजाच्या 
अंदाज क्र.२,३ व८ मर्यादेते वितरीत 
येथील शा. नि. करण्यात येत 
अन्वये वितरीत निधी | असलेला निधी 
1... ती. | २ ३ 1 छे | षु & 
SI. बाबासाहेब ५०- इतर खर्च | २०००.०० २०००.०० १४००.०० ६००.०० 
आंबेडकर 
शासकीय 
रोपवाटीकांचे 
आधुनिकीकरण व 
बळकटीकरण 
(२४०६ ८६१३) 


२. सदर निधी सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक ११ येथील 
दिनांक १६.०३.२०२३ रोजीच्या परिपत्रातील अटीच्या अधीनतेने वितरीत व खर्च करण्याची दक्षता घेण्याबाबत 
नियंत्रक अधिकारी यांनी संबंधितांना निर्देडा द्यावेत. 


०३. सदर निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या कामाची अंमलबजावणी कृती 
आराखड्याप्रमाणे, विहित कार्यपध्दतीनुसार आणि ठरविलेल्या मुदतीत करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. याबाबत 
सविस्तर मार्गदर्शक सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्याव्यात आणि अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा. 
सदर निधी मंजूर असलेल्या योजनांवरच खर्च करण्यात यावा. मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची 
नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 

०४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर हे वर्ष २०२२-२३ मध्ये सदर 
योजनेंतर्गत वितरीत केलेल्या निधीबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र ७ दिवसांत शासनास सादर करतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.५५/फ-११ 


०५. सदर निधी वितरित करण्यापूर्वी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र 
राज्य, नागपूर यांनी सदर योजनेसाठी सन २०२२-२३ करीता वितरित केलेला निधी अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणाली व्यतिरिक्‍त अन्यत्र ठिकाणी वळती केला नसल्याची खात्री करावी. 

०६. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १, ७ व ११ येथील शासन परिपत्रकातील 
तरतूदी व महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामध्ये उल्लेख केलेल्या 
तरतुदी व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 

०७. जिल्हानिहाय वितरीत तरतुदीची माहिती व राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमाचा/झालेल्या खर्चाचा 
तपशील शासनास दरमहा विहित प्रपत्रात सादर करण्यात यावा. तसेच योजनेचे संनियंत्रण प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्यामार्फत व्हावे. 


०८. सदर योजनेंतर्गत होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाश्रीर्षाखाळी सन २०२२-२३ च्या मंजूर 
अर्थसंकल्पीत निधीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 
मागणी क्र. सी-७, 


२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, (योजनांतर्गत) 
(०३) (०४) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय रोपवाटीकांचे आधुनिकीकरण व 
बळकटीकरण (२४०६ ८६१३), ५०- इतर खर्च 


०९. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाचे दि.०४.०४.२०२२, दिनांक ०८.०२.२०२३ व दिनांक १६.०३.२०२३ 
रोजीचे परिपत्रक, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


१०. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-११२/१४७५, दिनांक 
२९.०३.२०२३ तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-१७७/व्यय-१०, दिनांक 39.03.2023 अन्वये 
मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


११: सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३३११११६४८७८१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने कका ९०२३ा 
INGALE VINAYAK = प estore वगळ . 
BALASAHEB == 


(विनायक बा. इंगळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.५५/फ-११ 


२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. मुख्य वनसंरक्षक/ वनसंरक्षक (प्रादेशिक) (११ वृत्त) 

५. वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त) 

६. उप वनसंरक्षक (प्रा) (सवी/ विभागीय वन अधिकारी (प्रा./ उपविभागीय वन अधिकारी (प्रा.). 
७. विभागीय वन अधिकारी,सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे). 

८. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई व नागपूर. 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०३२. 

.निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग,व्यय-१०,अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३. कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. उप सचिव/अवर Usa), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६. निवडनस्ती फ-११. 


ae) 
Oo 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


